जलसपंदा विभागांतर्गत करण्यात येणा-या 
कामांचे तांत्रिक परीक्षण करण्यासाठी 
विहित करावयाची प्रपत्रे (विवरणपत्रे). 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-०६१६/प्र.क्र.४८३/१६/मोप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मे २०१८ 
संदर्भ : 9) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-०६१६/प्र.क्र.४८३/१६/मोप्र १, जलसंपदा विभाग, 
दि.२५/७/२०१६. 
२) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०६१६/प्र.क्र.४८३/१६/मोप्र-१, २६ऑक्टोबर,२०१६ 

प्रस्तावना:- 

जलसंपदा विभागाच्या कामांचे तसेच ल. पा. स्थानिक स्तरीय कामांचे तांत्रिक परीक्षण व 
बांधकाम परीक्षण करणेसाठी संदर्भ क्र.१अन्वये शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. तसेच संदर्भ क्र. 

२ अन्वये जलसंपदा विभागाच्या कामांचे तसेच ल. पा. स्थानिक स्तरीय कामांचे तांत्रिक परीक्षण 

(Technical Audit) व बांधकाम परीक्षण (Work Audit) करण्याच्या विहित नमुन्यांचा मसुदा तयार 

करण्याच्या अनुषंगाने समिती गठीत करण्यात आली होती. 

त्यानुसार दक्षता पथक (पुणे परिमंडळ) पाटबंधारे विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक परीक्षण 

(Technical Audit) करावयाचे प्रारुप कार्यपध्दती अनुषंगिक प्रपत्रांची प्रारपे तयार करुन शासनास 

सादर केलेली आहेत. सदर प्रपत्रे विहित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्या अनुषंगाने 

खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत. 

मार्गदर्शक सूचना:- 

जलसंपदा विभागाच्या कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) करण्यासाठी विहित 
नमुन्यातील विवरणपत्रे (विवरणपत्र क्र.१ ते १५) सोबत जोडण्यात आली आहेत. त्या अनुषंगाने 
तांत्रिक परीक्षण करताना खालील सूचनांचे पालन करावे. 

१) तांत्रिक परीक्षण प्रथमत: सुरु करतांना हे परीक्षण मार्च २०१७/ एप्रिळ २०१७ पासून सुरु करीत 
असल्याचे गृहीत धरुन १ जुले २०१६ ते ३० जून २०१७ या कालावधीपासून सुरु करावे. 
विभागीय कार्यालयाचे तांत्रिक परीक्षण हे दोन वर्षातून एकदा करावयाचे असल्यामुळे तांत्रिक 
परीक्षणाचा प्रथम कालावधी हा १ जुलै २०१५ ते ३० जून २०१७ असा असावा. 
तांत्रिक परीक्षणाच्या वेळेस सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रांमध्ये माहिती संबंधित कार्यालयाने 
भरुन देणे अपेक्षित आहे. 

४) विवरणपत्रे भरुन देतांना त्यासोबत त्या कार्यालयाकडे असलेला कार्यभार / कार्यभाराचा 
प्रकार, एकूण असलेले मोठे, मध्यम, लघु प्रकल्प, उपलब्ध असलेला वार्षिक निधी व खर्च, 
उपलब्ध आस्थापना इत्यादीबाबतची परिपूर्ण टिपणी जोडणेत यावी. 

५) विवरणपत्रांमधील माहितीच्या आधारे तांत्रिक निरीक्षण पथकाच्या तपासणीअंती काही 
प्रकरणे / प्रकल्प सखोल क्षेत्रीय तपासणी करता निवडता येणे सुलभ जाईल. 


टा 


AN 
~~ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०६१६/प्र.क्र.४८३/१६/मोप्र-१ 


६) ज्या कार्यालयाचे तांत्रिक परीक्षण करावयाचे आहे त्या कार्यालयांना तांत्रिक निरीक्षण पथक 
क्षेत्रीय भेट देऊन तांत्रिक परीक्षण अहवाल तयार करतील तसेच त्या कार्यालयाकडे 
असलेल्या कामाचा व्याप लक्षात घेऊन सर्वसाधारणपणे ४ दिवस ते ७ दिवस एवढा क्षेत्रीय 
भेटीचा कालावधी असावा. 

७) तांत्रिक निरीक्षण पथकाच्या क्षेत्रीय भेटीमध्ये संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ मधील मुद्दा क्र. ८.२ 
मध्ये नमूद केलेप्रमाणे काही प्रकरणे निवडून, सदर प्रकरणाच्या अभ्यासाअंती शासन निर्णय, 
परिपत्रके, आय. एस. कोड तसेच शासनाने दिलेल्या सूचनांमध्ये विचलन होत असल्यास, 
तांत्रिक परीक्षण अहवालात या बाबी नमूद कराव्यात. 

८) संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ मधील मुद्दा क्र. ८ मध्ये नमुद केलेल्या सर्व बाबींचे पालन करावे. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या स्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२११४३६५३३२२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar 

S h a fa d S h a ‘al ka r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abd 


D a b h a d ka r ¢7276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar 
Date: 2018.05.21 14:51:15 +05'30° 


सोबत- विवरणपत्रे १ ते १५. (शरद दाभाडकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 

१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

3) मा.मंत्री (जलसंपदा)यांचे खाजगी सचिव. 

४ मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा)यांचे स्वीय सहायक. 

५) मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव (ज.स.प्र. व विकास) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७) सचिव (ज.सं. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८) महालेखापाल १ व २ महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 
९) सर्व सह सचिव, उप सचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
qo) PASH, SA व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
११) आ.वि.स. व उ.स., जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
१३) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१४ सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
) 
) 


१५) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१६) मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ववरणपत्र क्रमांक ०१ 


तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 


प्रकल्प घटकांचे काम सुरू करण्यापूर्वी तांत्रिक मंजुरी प्रदान करताना सविस्तर सर्वेक्षण, संकल्पन करुन सक्षम अधिकारी यांनी संकल्पचित्रास मंजूरी प्रदान केल्याबाबत विववरणपत्र 


परीक्षणाचे वषे - 
परीक्षण काळावधी- 


सक्षम 


असलेले संकल्पचित्र तयार । क्षेत्रीय अधिकारी यांनी 
करुन मान्यतेसाठी शिफारस | मान्यता प्रदान केल्याचा क्षेत्रीय काम सुरु केल्याचा 
केल्याचा संदर्भ संदर्भ दिनांक 


संकल्पन व संकल्पचित्र कोणी तयार केले ( उदा. डिझाईन डिव्हीजन / सीडीओ इ. ) याचा उल्लेख क्र. ५ च्या रकान्यात करावा. 
२) ज्या कार्यालयांचे तांत्रिक परीक्षण करण्यात येणार आहे. ( मु.अ./ अ.अ. / का.अ. ) त्यांनी तांत्रिक मंजुरी दिलेल्या अंदाजपत्रकांचा तपशील या विवरणपत्रात द्यावा. अन्य कार्यालयाने 


दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीच्या अंदाजपत्रकांचा तपशील देऊ नये. 
३) प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तांत्रिक परीक्षणाच्या वेळेस काही निवडक अंदाजपत्रकाची छाननी करण्यात येवून सविस्तर संकल्पन केले का ? संकल्पचित्रास सक्षम अधिकारी यांनी मंजुरी प्रदान केली 
का? डिझाईन डिव्हीजन / सीडिओ यांनी शिफारस केलेल्या संकल्पचित्रात क्षेत्रीय स्तरावर मंजुरी प्रदान करताना काही फेरफार केले का ? आणि केले असल्यास त्याची सविस्तर 


तांत्रिक विवेचनाची नोंद ठेवण्यात आली आहे का ? या बाबी तपासण्यात येतील. 


परिक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


Sharad Shankar 


ment, Codi र ra, 
=531ee a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc72 
kar Dabhadkar 


2d. 
76384df12925c283058f, cn=Sharad Shan! 


Da b h a d ka r Date: 2018.05.21 14:51:31 +05'30' 


विवरणपत्र क्रमांक ०२ 
तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
वहनअंतर सुधारित केळे असल्यास त्याचे विवरणपत्र 


कार्यालयांचे नाव 
१) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्षं - 
२) प्रदेश - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ  - 
४) विभाग -- 


अ. । प्रकल्प / प्रकल्प प्रशासकीय मान्यता / अद्ययावत | बांधकाम स vioge erreaer HT=TAT / qe Hoe बहन | Ae बहन अंतरास 
क्र घटक सुधारित प्रशासकीय मान्यता जू अंतर मंजुरी प्रदान केल्याचा 
अद्ययावत सधारित प्रशासकीय दध 
मंजुरीचे वर्ष जै : संदर्भ 
मान्यते मधीळ बहन अंतर 


परिक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkat 
;overnment Of Mahara: Water Resource: 
०५ postalCode=400032, st=Mi 
Sharad Shankar Dabhadkar 2500002000 a 
76384df12925c283058f, ‘Sharad Shankar Dabhadke 
Date: 2018.05.21 14:51:40 +05'30' 


विवरणपत्र क्रमांक ०३ 


तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
प्रकल्पाच्या घळभरणीस मंजुरी प्रदान करताना आवश्यक सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याबाबत विवरणपत्र 
कार्यालयांचे नाव 
१) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्ष - 
२) प्रदेश - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ - 
४) विभाग -- 


प मज्री प्रदान करण्याचे दिनांकास 
प्रत्यक्ष निर्माण झाळेली सिंचन क्षमता 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


Sharad Shankar अटकाव, 


Department I|Code=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=53 1ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc7 


D abhad ka r 276384df12925c283058f, ‘Sharad Shankar Dabhadki 
Date: 2018.05.21 14:51:49 +05'30' 


विवरणपत्र क्र. ०४ 


तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 


पाणीसाठा व सिंचन निर्मिती sete a साध्य याबाबतचे विवरणपत्र 


परीक्षणाचे वर्ष - 
परीक्षण कालावधी- 


Sharad Shankar ४» : a 
Resout stal =Mi 
D bh d |  _. क ममितवु sh agin Di oh dig र 
a a ar Date: 2018.05.21 14:51:57 +05'30' 


विवरणपत्र क्रमांक ०५ 


तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
पूर्ण करावयाचे प्रकल्पांबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयांचे नाव 
2) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्ष - 
२) प्रदेश  - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ - 
४) विभाग -- 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


Sharad Shankar जा तत Of Maharshi, ov- Water Resources 
D , 
Sep jee7ca7a2d3a1d0ad63! ०७4077100८. 
D a b h a d ka r 6384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar 


Date: 2018.05.21 14:52:05 +05'30' 


कार्यालयांचे नाव 
१) महामंडळ - 
२) प्रदेश - 
३) मंडळ - 
४) विभाग -- 


विवरणपत्र क्रमांक ०६ 


तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
निविदांना दिलेल्या मुदत वाढीबाबत विवरणपत्र 


परीक्षणाचे वर्ष - 
परीक्षण कालावधी- 


पूर्ण करावयाचा मुदतवाढ मूळ 
मूळ कालावधी व 
दिनांक एकूण वाढीव 
कालावधी व 
दिनांक 


१) ज्या निविदांना मुदतवाढ दिलेली आहे, त्याच निविदांची माहिती द्यावी. 


२) ज्या कार्यालयांना तांत्रिक परीक्षण पथकाने माहिती मागितली आहे, फक्त त्याच कार्यालयांनी दिलेल्या मुदतवाढींची माहिती द्यावी. 


३) तांत्रिक परीक्षण पथकाच्या क्षेत्रीय भेटीत काही निवडक निविदांच्या बाबतीत दिलेली मुदतवाढ समर्थनीय आहे किंबा कसे याचा आढावा घेण्यात येईल. 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar 
harad Shankar ४५ oe 

Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc7 


D a b h a d ka r 276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar 
Date: 2018.05.21 14:52:14 +05'30' 


विवरणपत्र क्रमांक ०७ 
तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
निर्मित झालेले प्रकल्प व सिंचनक्षेत्र बांधकाम विभागाकडून सिंचन व्यवस्थापन विभागास हस्तांतरणाबाबत विवरणपत्र 
कार्यालयांचे नाव 
१) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्ष - 
२) प्रदेश  - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ 


हस्तांतरण 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadk: 
Sharad Shankar 1 शल 
९५0५८९5 Department, postalCode=400032, 
=Maharashtra, 
2.5.4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc 
D a b h a d ka [| 7276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar 


Date: 2018.05.21 14:52:23 +05'30' 


विवरणपत्र क्रमांक ०८ 


तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
प्रकल्पांच्या अमंलबजावणीसाठी सीपीएम / पर्ट ( CPM / PERT) पद्धती वापरण्याबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयांचे नाव 

१) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्ष - 
२) प्रदेश - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ  - 

४) विभाग -- 


CPM / PERT पध्दती राबविण्यात ये पळेला प्रकल्प प्रकल्पाचा घटक अथवा टप्पा 


परीक्षण अधिका -याचे नाव व सही 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar 
harad Shankar ॥ का पन ळा 
De ment, pi ode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=53 1ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc7276 
idkar 


D a b h a d ka r 384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabha 
Date: 2018.05.21 14:52:33 +05'30' 


बवरणपत्र क्रमांक ०९ 
तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
Dry Potential बाबत विवरणपत्र 


कार्यालयांचे नाव 


१) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्ष - 
२) प्रदेश  - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ प 


सिचन | सिचन क्षमता निमित साध्य झालेल्या तफावत क्षेत्र (हे.) तफावत क्षेत्रास पाण 
निर्मितीचे sere सिंचन निर्मिती पैकी प्रत्यक्ष पोहचण्याची कारणे 
पाणी पोहचलेले क्षेत्र (हे.) 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar 

5 h a fa d S h a Nn ka [ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abd 


D a b h a d ka r €7276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar 
Date: 2018.05.21 14:52:42 +05'30' 


विवरणपत्र क्रमांक ९० 


तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
मान्यता प्राप्त प्रशासकीय मान्यता / सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालातील व्याप्तीतील क्षेत्रीय स्तरावर करण्यात आलेल्या 
बदलाबाबत विवरणपत्र 


परीक्षणाचे वर्ष - 
परीक्षण कालावधी- 


पकोय मान्यता / अद्ययावत अद्ययावत शासनाचे ६ नुस बदलानुसार प्रत्यक्ष 
सुधारित शासकीय मान्यता करण्यात आलेल्या बदलाचे संक्षिप्त विवरण क्षेत्रीय काम सुरु केल्याचा दिनांक 


Sharad Shankar 
Dabhadkar 


विवरणपत्र क्रमांक १९ 
तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 


मान्यता प्राप्त प्रशासकीय मान्यता / सुधारित प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या प्रकल्पांबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयांचे नाव : 
१) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्ष - 
२) प्रदेश  - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ - 
४) विभाग -- 


no अद्ययावत G री ‘ ‘ क 
अद्ययावत होई प्राप्त डर य (रु कोटी ) करण्यास सक्षम स्तरावरुन 
मान्यता / सुधारित प्रशासकाय मान्यता : मंजुरी दिल्या बाबतचे पत्र/ 


टिप :- ज्या प्रकल्पांचा खर्च अद्ययावत सुधारित प्रशासकोय मान्यता / प्रशासकोय मान्यते पेक्षा जास्त झालेला आहे, त्याच प्रकल्पांची माहिती या 
विवरणपत्रात द्यावी. 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


gitally signed by Sharad Shankar Dabhadk. 


S h a ra d S h a Nn ka r Resouces Department, p dei ea weer 


‘Maharashi 


2'5.4.20=531e07ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abde 
a ha a [ 7276384df12925¢283058f, cn=Sh ankar Dabh: 
D: 


2018.05.21 14:53:00 +05'30' 


ववरणपत्र क्रमांक १२ 
तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
जमीन ताब्यात नसताना सुरु करण्यात आलेल्या प्रकल्पांबाबतचे विवरणपत्र 


परीक्षणाचे वर्ष - 
परीक्षण कालावधी- 


अ.क्र. | प्रकल्प / प्रकल्प घटक कामाचे नाव निविदा क्रमांक । या निविदेकरिता | निविदेस कायार मीन ताब्यात नसताना काम 
लागणारी आदेश देताना | Ae करण्याची कारणमिमांसा 
आवश्यक जमीन | ताब्यात असलेली 
(हे.) जमीन (हे.) 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


5 h a fa d S h a n ka r Bae iY ig) ae aha oy es 


ment, postalCode=400032, st=Mahi ht 
7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc7 


2.5.4.20: 
276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhad! 
a ha ar Date: 2018.05.21 14:53:09 +05'30' 


विवरणपत्र क्रमांक १३ 
तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 


पर्यावरण व वन विभागाची मान्यता नसताना सुरु असलेल्या प्रकल्पांचे विवरणपत्र 
कार्यालयांचे नाव : 
१) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्ष - 
२) प्रदेश - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ  - 
४) विभाग -- 


प्रकल्पाच्या व 
विभागाची मान्यता आवश्यक आहे? तसेच मान्यता न 
घेता काम सुरु आहे अथवा निविदा निश्‍चित करुन 
कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar 
S h ala d S h an ka r DN: c=IN, o=Government tt Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=53 1ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b46 1 4a6f407abdc7 


Da b h a d ka r 276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar 
Date: 2018.05.21 14:53:20 +05'30' 


विवरणपत्र क्रमांक ९४ 


तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 


Health Status Report (DSO) नुसार धरणांच्या त्रुटींबाबतचे विवरणपत्र 
कार्यालयांचे नाव : 
१) महामंडळ - परीक्षणाचे वर्ष - 
२) प्रदेश - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ 


पैकी उपाय योजना पूर्ण करुन निवारण न झालेल्या त्रुटींचा संक्षिप्त 
त्रुटींचे निवारण झालेल्यांची संख्या तपशिल व कारणे 


टिप: १) मुख्य अभियंता यांनी Class I Dams बाबत, अधीक्षक अभियंता यांनी Class 1 Dams बाबत व कार्यकारी अभियंता यांनी Class Ul Dams 
बाबत आकडेवारी द्यावी. 


२) तांत्रिक परिक्षणाचा वेळेस D.S.O. यांनी प्रसिध्द केलेला अद्ययावत Health Status Report शी सुसंगत आकडेवारी द्यावी. 


परीक्षण अधिका-याचे नाव व सही 
Sharad Shankar कण णा 


ICod 10032, st=Maharash' 
4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abdc7 


2.5. 
D a b ha d ka r 276384df12925c283058Ff, ‘Sharad Shankar Dabhadk 
Date: 2018.05.21 14:53:30 +05'30' 


बवरणपत्र क्रमाक १५ 
तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
बिगर सिंचन पाणी वापराचा भांडवली खर्च वसूल करण्याबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयांचे नाव : 
१) महामंडळ - परीक्षणाचे वषे - 
२) प्रदेश  - परीक्षण कालावधी- 
३) मंडळ - 


यापेको प्रत्यक्ष वसूल झ अद्ययावत 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar 


S h a fa d ५ h a Nn ka [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resourc partment, postalCode=400032, 
st=I ra, 
2.5.4.20=53 1ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abd 
D a b h a d ka [| ट72763841 2925283058, cn=Sharad Shankar Dabhadkar 


Date: 2018.05.21 14:53:42 +05'30' 


